उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण रुग्णालय , 
शेटफळ, जिल्हा-सोलापूर येथील १५अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१८३/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १६ मे,२०१८. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. अपदे २०१७ /प्रक्र-१२९/आरोग्य ३(अ) 
दिनांक- ०९.०२.२०१८. 
२) सहसंचालक (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे- 
५आअ/ग्रारोटफळजिसोलापूर/अपदे-१५/सन १८-१९/४०७५-७/१८ दिनांक-१४.०५.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचाळक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखाळील 
ग्रामीण रुग्णालय, शेटफळ, जिल्हा-सोलापूर येथील १५ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर १५ अस्थायी पदाना शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि- 
२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या 
कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
००१(०८)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु.इतका दर्जा वाढविणे 
(२२१० 0893) 


शासन निर्णय क्रमांकः SITS २०१८/प्रक्र-१८३/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०५१६१६५१५५६७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Rajendra 


| Sh ji K 
R al e Nn d l a D N:CN = Peis Shamraoji 
.,  Kaurte, C=IN, S= 
Mah htra, O=G 
Shamraoji ४५-५५ वणर 
Health Department 


Date: 2018.05.16 18:11:35 
Kaurte oars 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालय-राज्यस्तर), मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) मुंबई 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

. जिल्हा ated चिकीत्सक,सोलापूर 

. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय,शेटफळ, जिल्हा-सोलापूर 
g. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर / पुणे 


१०. वित्त विभाग व्यय-१३/ वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र - अ 
. सोलापूर येथील अन्यायी पढे सन २०१८ - २०१९ दा वर्षाकस्ता पुढे चालू SET RIED पुढे चाळू ठवण्याचा प्रस्ताव. 
पदे पुढे चाळू ठेवण्याचे 


तठेखाशिष 
स्पष्टीकरण 


wa ल पूणे मंडळातील ग्रामीण रुग्णालय, शेटफळ जि 


कर. |तान्पुरत्या 
प्रथमत: ज्या 


तो 
निर्णय कृ. व दिनांक. 
शासन निर्णय क्र. बिळे ण २२१० वैद्यकिय व सार्वजिनक । ग्रामीण भागीतील रुग्णांना 
पदनि२०१३/प्र.क़. Bz अपदे-२० L9/T FH. १२९/आ-३ आरोग्य ०६ aaah आरोग्य| आरोग्य विषय सुविधा 
अ दिनाक ९.२.२०१८ ००६-संचालन व प्रशासन (०१)| पुरविणेसाठी सदर पंदाना 
(०८) प्रा.आ.केंद्राचा ms. | मुदतवाढ देणे आवश्यक 


१४१/आरोग्य ३ 
we 
९३००-३४८०० ू इतका दर्जा वाढविणे. 
(२२१००८४१३) 


दिनांक १३.५.२०१४ य 
५२००-२०२०० 


५२००-२०२०० 


